Reg. No. NP CITY/236/2018-20. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकत प्रकाशन 


वर्ष ८, अंक ३७] गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १५-२१, २०२२/अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ [पृष्ठे १४, किंमत : रुपये ११.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग एक-अ--नागपूर विभागीय पुरवणी 


(भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्‍त) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना. 


भाग १-अ(ना. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १४७. 
नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ०७ डिसेंबर, २०२२ 
महाराष्ट्र Were नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ .-- 
अधिसूचना 
क्रमांक टिपीएस-२४२२-१५८२-प्र.क्र.१२३-२०२२-नवि-९.-- 


ज्याअर्थी, काटोल शहराची विकास योजना (सुधारित -- वाढीव क्षेत्र) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा 
महा. ३७ चा) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) नुसार शासन अधिसूचना, नगर विकास विभाग क्र. टिपीएस-२४०६- 
३१२३-प्र क्र. १३३ (॥)-२००७-नवि-९, दि.०४ नोव्हेंबर २००८ अन्वये मंजूर केली असून ती दि. १५ डिसेंबर २००८ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे 
“उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजा काटोल येथील प.ह.क्र. ४४ Wes क्र. ६६९ आराजी क्षेत्र १.२१ हेक्‍टर आर क्षेत्र कृषी विभागात 
समाविष्ट आहे (यापुढे “ उक्त जमीन ” असे संबोधले आहे ); 


आणि ज्याअर्थी, काटोल नगर परिषद, काटोल, नियोजन प्राधिकरण यांनी (यापुढे * उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे ) म्हणून, 
त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र.०२, दि. २३ जुलै २०२० नुसार उक्त जमीन कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे 
ठरवून , त्या अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन फेरबदल प्रस्ताव दि. ०८ जानेवारी 
२०२१ चे पत्रान्वये अंतिम मंजूरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे सबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल 
काही अटीसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकानी सन २०२१-२२ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणा-या दराच्या ५% दराने येणा-या 
अधिमूल्य रक्‍कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमुल्याची ५०% रक्‍कम रुपये ३,५६,९५० सहायक संचालक नगर रचना, नागपूर शाखा, नागपूर 
यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० % अधिमूल्याची रक्‍कम 
रुपये ३,५६,९५० मुख्याधिकारी, काटोल नगर परिषद, काटोल यांचेकडील लेखाशिषामध्ये दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जमा केलेली आहे. 


ना.-एक-अ-१ (१७६५). (१) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२ / HUA २४-३०, शके १९४४ 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दि. ०४ नोव्हेंबर २००८ ची विकास 
योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दि. ४ नोव्हेंबर २००८ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सुचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे-- 


नोंद 
मौजा काटोल येथील प. ह. क्र. ४४ सर्व्हे क्र. ६६९ आराजी क्षेत्र १.२१ हेक्टर आर ही जागा भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे कृषीविभातून वगळून 
खालील अटींच्या अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे-- 


जागेव्यतिरिक्‍त 


अट क्र. १- काटोल शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १०% खुल्या जागेर्व्या , १०% 
सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील. 


अट क्र. २- खुल्या जागेसभोवताल Paria करणे आवश्यक राहील. 


अट क्र. ३- उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मुलभूत सेवा-सुविधा जमीन मालकांनी/विकसनकर्त्यांनी स्वखर्चाने विकसित करुन पुरविणे 
बंधनकारक राहील. मूलभुत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा, मलनिःसारण व ड्रेनेज इ. यांचा समावेश आहे. 


अट क्र. ४- उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेचा 
भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, काटोल नगर परिषद यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे. 


(क) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर एकुण भुखंडांपैकी 24 % भूखंडाची विक्री अनुज्ञेय राहील. 
(ख) सुमारे ४०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकुण भुखंडांपैकी ५० % भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील. 
(ग) सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकुण भुखंडांपैकी ७५ % भूखंडाची विक्री अनुज्ञेय राहील. 
(घ) सुमारे ८०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकुण भुखंडापैकी ९० % भूखंडाची विक्री अनुज्ञेय राहील. 
(S) YAR १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकुण भुखंडापैकी १०० % भूखंडाची विक्री अनुज्ञेय राहील. 


जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात 
येणार नाही. 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/भाग नकाशा मुख्याधिकारी, काटोल नगर परिषद, काटोल यांच्य कार्यालयात, नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध ठेवण्यात येत आहे. 


सदर अधिसूचना विभागाच्या www.maharashtra gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने j 


देवदत्त रहाणे, 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग १-अ(ना.वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. १४८. 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated the 7'* December, 2022 
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING AcT, 1966.— 


NOTIFICATION 


No. TPS-2420-1582-CR 123-2022-UD-9.— 


Whereas, Development Plan (Revised+ Additional Area) of Katol City has been sanctioned by the 
Government vide Urban Development Department’s Notification No. TPS-2406-3123-CR-133 (A)-2007- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२ / अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ ३ 


UD-9, dated 040 November 2008 and has come into force with effect from the 15" December 2008 
(hereinafter referred to as “the said Development Plan”) under section 31(1) of the Maharashtra Regional 
and Town Panning Act, 1966 (Mah. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as “the said Act”) 


And whereas, in the said Development Plan, the land bearing P.H.No. 44, Survey No. 6 admeasuring 
1.21 Ha.R of Mouja-Katol are included in Agricultural Zone (hereinafter referred to as “the said Lands”); 


And whereas, the Katol Municipal Council being the Planning Authority (hereinafter referred to as “the 
said Planning Authority”), vide its General Body Resolution No. 02, dated 23५ July 2020 has resolved to 
change the allocation of the said land from Agricultural Zone to Residential Zone and after following the 
procedure laid down under sub section (1) of section 37 of the said Act, submited,a proposal to the 
Government, for its santion vide its later dated 08" January 2021 (hereinafter referred to as “the Proposed 
Modification”); 


And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune, the Government is of opinion that the proposed modification, should be 
sanctioned with some conditions; 


And whereas, the Land Owner of the said land have deposited Rs. 3,56,950/- towards the 50% 
Government share of 5% premium amount as par the value of the said land as prescribed in the Annual 
Statement of Rates (ASR) for the year 2021-2022 in the Government Treasury on 18" November 2022 
through the Assistant Director of Town Planning, Nagpur Branch, Nagpur and remaining 50% of the 5% 
premium amount Rs. 3,56,950/- payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief 
Officer, Katol Municipal Council, Katol on 16" November 2022 ; 


Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub section (2) of section 37 of the 
said Act, the Government hereby, sanctions the Proposal Modification and for that purpose amends the 
aforesaid Notification dated 4" November 2008 as follows; 


“In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 04° November 2008 sanctioning 
the said Development Plan, following new entry shall be added after the last entry,-- 


ENTRY 


The land bearing P.H.No. 44, Survey No. 669 admeasuring 1.21 Ha. of Mouja-Katol is deleted from 
Agricultural Zone and included in Residential Zone as shown on the Plan, subject to conditions specified 
below- 


Condition No.1- ॥ the layout of the said Land, in addition to 10% compulsory open space as per the 
prevailing Development control Regulation for Katol City, it will be compulsory to provide 
an additional 10% amenity space. 


Condition No.2- \t is necessary to construct compound wall around the open space. 


Condition No.3- \tis compulsory for the land owner/developer, to provide all he Basic Amenities required 
for the land under modification at his own cost. The basic amenities included as road, 
water supply, sewerage & drainage etc. 


Condition No.4-_ lf the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under 
such layout shall be monitored by the Chief Officer Katol Municipal Council, Katol in 
relation to development of basic amenities as per the stage given below. 


(a) After final approval of layout. sale of 25% of the total plots shall be permissible. 
(o) After completion of 40% basic Amenities. sale of 50% of the total plots shall be permissible. 
(c) After completion of 60% basic Amenities. sale of 75% of the total plots shall be permissible. 
(d) After completion of 80% basic Amenities. sale of 90% of the total plots shall be permissible. 
(e) After completion of 100% basic Amenities. sale of 100% of the total plots shall be permissible. 


lf Group Housing Scheme is proposed in the layout, then occupation certificate shall not be issued 
unless all the basic amenities are fully developed; 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२ / अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ 


A copy of the Notification, along with the part plan showing the aforesaid sanctioned Modification 
shall be available for inspection of the general public, in the office of the Cheif Officer Katol Municipal 
Council, Katol during office hours on all working days for a period of one month. 


The Notificatione Shall also be available on the State Government website www.maharashtra.gov.in. 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


DEODATTA RAHANE, 
Section Officer. 


भाग 9-31 (AT. fa. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. १४९. 
नगर विकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक ०९ डिसेंबर, २०२२ 
महाराष्ट्र प्रेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ .-- 
अधिसूचना 
क्रमांक टिपीएस-२६२०-८०९-प्र.क्र.१४१-२०२१-नवि-९ .-- 


ज्याअर्थी, रामटेक शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७ चा) 
(यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१(१) अन्वये शासन, नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र. टिपीएस-२४००-१२३४-प्र.क्र. 
५१-२००१-नवि-९, दि. of ऑक्टोबर २००१ अन्वये मंजूर झाली असून ती दि. २२ नोव्हेंबर २००१ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधले आहे); 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजा मथुरासागर बरेजा येथील सर्व्हे क्र. ७२ ही जागा (यापुढे “उक्त जागा ” असे संबोधले आहे.) 
ना विकास (कृषी) विभागात समाविष्ट आहे, (यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले आहे) ; 


आणि ज्याअर्थी, रामटेक नगर परिषद, रामटेक यांनी (यापुढे * उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधिले आहे ) त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा 
ठराव क्र.०९, दि. १० एप्रिल,२०२० नुसार उक्त जागेमधील १. ७० हे. आर क्षेत्र उक्त भूवापर विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट 
करण्याचे ठरवून , त्या अनुषंगाने, sad अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन फेरबदल प्रस्ताव 
दि. १६ जुलै २०१८ चे पत्रान्वये अंतिम मंजूरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे (यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे सबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल 
काही अटीसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या मालकानी सन २०२२-२३ या वर्षातील बाजारमूल्यदर THIN उक्त जागेच्या दराच्या ५% दराने येणा-या 
अधिमूल्य रक्‍्कमेपैकी ५०% शासनास देय असलेली अधिमुल्याची रक्‍कम रुपये २,१६,७५०/- सहायक संचालक नगररचना, नागपूर शाखा, नागपूर 
यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० % अधिमूल्याची रक्‍कम 
रामटेक नगर परिषद, रामटेक यांच्याकडील लेखाशिषामध्ये रक्‍कम रुपये २,१६,७५० दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी व दि. १० नोव्हेंबर २०२२ 
रोजी चलनाव्दारे भरणा केली आहे. 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दि. og ऑक्टोबर २००१ ची विकास 
योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे. 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दि. ६ ऑक्टोबर २००१ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सुचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे-- 


नोंद 
मौजा मथुरासागर RG, सव्हे क्र. ७२ क्षेत्र १. ७० हेक्टर ही जागा भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे कृषीविभातून वगळून खालील अटींच्या अधिन 
राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२ / अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ 4 


जागेव्यतिरिक्‍त 


अट क्र. १- रामटेक शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, जागेच्या रेखांकनात आवश्यक १०% खुल्या जागेव्यतिरिक्‍त, १०% 
सुविधा क्षेत्र सोडणे बंधनकारक राहील. 


अट क्र. २- खुल्या जागेसभोवताल कुंपणभिंत करणे आवश्यक राहील. 


अट क्र. ३- उक्त जमिनीसाठी आवश्यक त्या सर्व मुलभूत सेवा-सुविधा जमीन मालकांनी/विकसनकर्त्यांनी स्वखर्चाने विकसित करुन पुरविणे 
बंधनकारक राहील. मूलभुत सुविधांमध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा, मलनिःसारण व ड्रेनेज इ. यांचा समावेश आहे. 


अट क्र. ४- उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारांवर, एकूण जागेच्या 
भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील. मुख्याधिकारी, रामटेक नगर परिषद यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे. 


(क) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर एकुण भुखडांपैकी २५ % भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील. 
(ख) सुमारे ४०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकुण भुखडांपैकी ५० % भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील. 
(ग) सुमारे ६०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकुण भुखडांपैकी ७५ % भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील. 
(घ) सुमारे ८०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकुण भुखडांपैकी ९० % भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील. 
(ड) सुमारे १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकुण भुखडांपैकी १०० % भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील. 


जर अभिन्यासात समुह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात 
येणार नाही. 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/भाग नकाशा मुख्याधिकारी, रामटेक नगर परिषद, रामटेक यांच्या कार्यालयात, नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध ठेवण्यात येत आहे. 


सदर अधिसूचना विभागाच्या www.maharashtra gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


देवदत्त रहाणे, 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग १-अ (AT. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५०. 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, Dated the 9" December, 2022 
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING AcT, 1966.— 
NOTIFICATION 
No. TPS-2620-809-C.R. 141-2021-UD-9.— 


Whereas, Revised Development Plan of Ramtek City has been sanctioned by the Government 
under section 31 (7) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah.XXXVII of 1966) 
(hereinafter referred to as “the said Act”) vide Urban Development Department's Notification No.TPS- 
2400-1234-CR-51-2001-UD-9, dated 06" October 2001 and has come into force with effect from the 2277 
November 2001 (hereinafter referred to as “the said Developent Plan”); 


And whereas, in the said Development Plan, land bearing Survey No. 72 of Mauja-Mathurasagar 
bareja ( hereinafter referred to as “ the said Land”) is included in No Development ( Agriculture) Zone 
(hereinafter referred to as “the said Zone”); 


And whereas, the Ramtek Municipal Council being the Planning Authority (hereinafter referred to as 
“the said Planning Authority”), vide its General Body Resolution No. 09, dated 10" April 2018 has resolved 
to delete the 1.70 hectare area the of the said land from the said Zone and include it in Residential Zone 
after following the procedure laid down under sub Section (7) of Section 37 of the said Act, submitted a 
proposal to the Government, for its sanction vide its later dated 16" July 2018 (hereinafter referred to as 
“the Proposed Modification”); 


ना-एक-अ-२ (१७६५). 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२ / HUA २४-३०, शके १९४४ 


And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning, 
Maharashtra State, Pune, the Government is of opinion that the proposed modification, should be 
sanctioned with some conditions; 


And whereas, the Land owner of the said land have deposited Rs. 2,16,750 towards the 50% 
Government share of 5% premium amount as per the value of the said land as prescribed in the Annual 
Statement of Rates (ASR) for the year 2022-2023 in the Government Treasury on 14" November 2022 
through the Assistant Director of Town Planning, Nagpur Branch, Nagpur and remaining 50% of the 5% 
premium amount Rs. 2,16,750 payable to the Planning Authority has been deposited on 31* October 2022 
and on 10 * November 2022 with the Chief Officer, Ramtek Municipal Council, Ramtek; 


Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub section (2) of Section 37 of the 
said Act, the Government hereby, sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the 
aforesaid Notification dated 6'" October 2001 as follows; 


“In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 06" October 2001 sanctioning 
the said Development Plan, following new entry shall be added after the last entry,-- 


ENTRY 
The land bearing Survey No. 72 admeasuring 1.70 Ha. of Mouja-Mathurasagar bareja is deleted from 
Agricultural Zone and included in Residential Zone as shown on the Plan, subject to conditions specified 
below .— 
Condition No.1- \n the layout of the said Land, in addition to 10% compulsory open space as per the 


prevailing Development Control Regulation for Ramtek City, it will be compulsory to 
provide an additional 10% amenity space. 


Condition No.2- \t is necessary to construct compound wall around the open space. 


Condition No.3- \tis compulsory for the land owner/developer, to provide all he Basic Amenities required 
for the land under modification at his own cost. The basic amenities included as road, 
water supply, sewerage & drainage efc. 


Condition No.4-_ lf the land is proposed to be developed by way of plotted layout, then sale of plots under 
such layout shall be monitored by the Chief Officer Ramtek Municipal Council, Ramtek 


in relation to development of basic amenities as per the stage given below — 


(a) After final approval of layout sale of 25% of the total plots shall be permissible. 
(o) After completion of 40% basic Amenities sale of 50% of the total plots shall be permissible. 
(c) After completion of 60% basic Amenities sale of 75% of the total plots shall be permissible. 
(d) After completion of 80% basic Amenities sale of 90% of the total plots shall be permissible. 
(e) After completion of 100% basic Amenities sale of 100% of the total plots shall be permissible. 


If Group Housing Scheme is proposed in the layout, then Occupation Certifiate shall not be issued 
unless all the basic amenities are fully developed; 


A copy of the Notification , along with the part plan showing the aforesaid sanctioned Modification 
shall be available for inspection of the general public, in the office of the Cheif Officer Ramtek Municipal 
Council, Ramtek during office hours on all working days for a period of one month. 


This Noticfication shall also be available on the State Government website www.maharashtra.gov.in. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


DEODATTA RAHANE, 
Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२ / अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ ७ 


भाग १-अ (AT. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५१. 
सदस्य सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा प्रभारी सहसंचालक, नगर रचना, यांजकडून 
महाराष्ट्र wei नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २०(३) अन्वये 
सूचना 
क्र. प्रा.यो.नागपूर-फेरबदल-कलम २० (३)-मौ. उबगी, चारगांव, सोनखांब-ता.काटोल-स .नं.२५,२६,२७ व २८ व इतर-सहसंचानाग-१३८०-२०२२ .-- 


ज्याअर्थी, नागपूर प्रदेशाची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापूढे “ उक्त प्रदेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगर रचना अधिनियम, १९६६ ( सन १९६६ महाराष्ट्र प्रादेशिक अधिनियम-३७ चा) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम १५ 
अन्वये शासन, अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र. टिपीएस-२४९६-१५०५-प्र.क्र. २७३-९६-नवि-९, दि. of मे ooo अन्वये मंजूर झाली असून ती 
दि. १५ जुलै, २००० पासून अंमलात आली आहे ; 


ज्याअर्थी,राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम-२० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणा-या जमीन वापराच्या 
फेरबदला संदर्भाने करावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम-१५४ अंतर्गत शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५-प्र.क्र. ४९-१५ नवि-१३, 
दि.०६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत व शासन निर्णय क्र. टिपीएस-१८१५-प्र.क्र. ४९-१५ नवि-१३, दि. ०४ जानेवारी २०१६ अन्वये 
उक्त कार्यपध्दतीसंबंधी सुधारित कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. तसेच उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ 
(१) अन्वये प्राप्त शक्‍तीचा वापर करून, शासनाचे समक्रमांकाचे दि. og मे २०१५ चे अधिसूचने अन्वये Gar अधिनियमाचे कलम २० (३) व २० (४) 
चे शासनाने वापरावयाचे अधिकार, उक्त अधिसूचनेत नमुद अटींचे अधिन राहून नागपूर प्रशासकीय विभागाकरीता सहसंचालक नगर रचना, नागपूर 
विभाग, नागपूर यांना प्रदान केलेले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, मा. संचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर नागपूर प्रदेशाचे मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या प्रस्तावित 
जमीन वापर नकाशानुसार मौजा उबगी, येथील गट क. २५, २६, २७ व २८ मौजा चारगाव येथील गट क्र. २४६, २५८ व २५९ व मौजा सोनखांब 
येथील गट क्र. २३१-अ-१ (भाग) व २३१-अ-२ ता. काटोल, जि. नागपूर एकूण क्षेत्र २२.८८ हे.आर जागा (यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले 
आहे ) प्रादेशिक योजनेच्या कृषी विभागात समाविष्ट आहे ; आणि ज्या अर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम-२० पोट-कलम (२) मधील तरतूदींनुसार 


“sada” “ कृषि ” विभागातून वगळून, खालीलप्रमाणे अटींचे अधीन राहून, “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त 
शासन निर्णयान्वये गठीत “ प्रस्ताव छाननी समिती ” चे मत झाले आहे ; 


(१) अर्जदाराने उपरोक्त शासन निर्णयातील अटी व शर्तीचे पालन करणे व नियमानुसार अधिमूल्य भरणा करणे बंधनकारक राहील. 


(२) नागपूर-काटोल राष्ट्रीय महामार्गापासून विषयांकित जमीनीस मौजा सोनखांब येथील स क्र. २२५ व २३१ या जमीनी मधून नियमानुसार किमान 
आवश्यक रूंदीचा अधिकृत पोच रस्ता उपलब्ध होण्याचे दृष्टीने अर्जदार जमीन मालकांने दि. २९ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे अर्जासह सादर केलेल्या 
दि. १६ सप्टेंबर २०२२ रोजीचे नोटरीकृत संमतीपत्रामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे अर्जदाराने अधिकृत रित्या पोच रस्ता उपलब्ध करून देणेव तो 
सार्वजनिक रस्ता म्हणून विकसित करणे ही अर्जदार जमीन मालकाची जबाबदारी राहील. 


(३) प्रस्तावित फेरबदलाखालील जागेवर स्थायीक होणा-या लोकसंख्येसाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल 
सर्व्हेक्षण यांचे प्रस्तावासह सादर केलेल्या शिफारशी नूसार कार्यवाही जबाबदार अर्जदाराची राहील. 


(४) नागपूर प्रदेशाचे मंजूर प्रादेशिक योजनेच्या तरतुदीनुसार किमान आवश्यक १०% सुविधा क्षेत्रा व्यातिरीक्त अतिरिक्‍त ०.६६ हे. आर सुविधा क्षेत्र 
जमीनीच्या अभिन्यासात प्रस्तावित करणे आवश्यक राहील. 


(५) अर्जदाराने दि. २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजीचे अर्जासह संलग्नीत शासन निर्णय दि. og मे २०१५ सहचे “अनुसूची-क” अन्वये सादर केलेल्या 
बंधपत्रात नमुद केल्याप्रमाणे अभिन्यासातील भूखंड/सदनिका यांच्या विक्रीची सांगड घालण्यासाठी विहीत केलेल्या खालीलप्रमाणे अटी लागू 
राहतील.-- 


(अ)  अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर एकूण २५ % भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
(ब) सुमारे ४०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० % भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
(क) सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ % भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
(ड) सुमारे ८०% मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९० % भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
(इ) सुमारे १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १०० % भूखंड/सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 


आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम-२० पोट-कलम (3) अन्वये प्रस्तावित 
फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती आणि/ किंवा सूचना योग्य त्या कारणांसह, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द तारखेपासून 
३० दिवसांचे मुदतीत लेखी स्वरुपात मागविण्यात येत आहेत ; 


ट महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२ / अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ 


हरकती आणि/किंवा सूचना सहायक संचालक नगर रचना, नागपूर शाखा, नागपूर, पत्ता-प्रशासकीय इमारत, क्र. १ दुसरा मजला, सिव्हील 
लाईन्स, नागपूर ४४० ००१ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात. विहीत मुदतीत प्राप्त होणा-या सूचना/हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल 
सादर करण्यासाठी सहायक संचालक नगर रचना, शाखा कार्यालय, नागपूर यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना खालील कार्यालयामध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याचे कालावधीकरीता सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ 
उपलब्ध राहील. 


(१) जिल्हाधिकारी, नागपूर. 


(२) सहसंचालक, नगर रचना, नागपूर विभाग, नागपूर. 


(३) सहायक संचालक, नगर रचना, शाखा कार्यालय, नागपूर. 


सदर सूचना Www.maharashtra. gov.in व www.dtp. maharashtra gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे. 


सु. प्र. थुल, 
नागपूर : सदस्य सचिव, 
दिनांक : ६ डिसेंबर २०२२. प्रस्ताव छाननी समिती, नागपूर 
तथा 


प्रभारी सहसंचालक, नगर रचना, 
नागपूर विभाग, नागपूर. 


भाग १-अ(ना.वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. १५२. 
BY MEMBER SECRETARY, ZONE CHANGE COMMITTEE AND IN-CHARGE 
JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING 
Notice u/s 20 (3) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
NOTICE 


No. R.P. Nagpur-Section 20 (3)- Mouza Ubagi, Chargaon, Sonkhamb-Tah, Katol-Survey.No.25, 26, 27 
& 28 and other-JDTP-1380,— 


Whereas, the Revised Regional Plan of Nagpur Region (hereinafter referred to as “ the said 
Regional Plan”) has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department’s 
Notification No. TPS-2496-1505-CR-273-96-UD-9, dated 06" May, 2000 under section 15 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 ( Maharashtra Act, No. XXXVII of 1966) (hereinafter referred to as 
“the said Act”) and has came into force with effect from the 15" July, 2000; 


Whereas, the Government vide Resolution No. TPS 1815-CR-49-15-UD-13, dated 6" May, 2015 
issued directive under Section154 of the said Act regarding the procedure to be followed under Section 20 
of the said Act for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans under the 
said Act and issued order to follow revised procedure related to above directives vide Govt. Resolution No. 
TPS-1815-C. No. 49-15-UD-13, Dated-4-01-2016; and in exercise of the powers conferred by sub-section 
(1) of Section 151 of the said Act, the Government, vide its notification No. TPS-1815-CR-49-15-UD-13, 
Dated 06-05-2015, delegated the powers exerciseable by it under the provisions of Section 20 (3) & 20 (4) 
of the said Act,subject to conditions mentioned therein, to the Divisional Joint Director of Town Planning for 
Nagpur Administrative Division; 


And whereas, land admeasuring approx. 22.88 hectare bearing Survey No. 25, 26, 27, & 28 of Mouza 
Ubagi, Survey No. 246, 258 & 259 of Mouza Chargaon, Survey No. 231/A-1 (Part) & 231/A-2 of Mouza 
Sonkhamb, Tah. Katol, District-Nagpur total land admeasuring approx 22.88 hectare (hereinafter referred 
to as “the said Area” ) is included in ‘Agriculture Zone’ of proposed Land Use Plan in the sanctioned 
Regional Plan of Nagpur; 


And whereas, the “ Proposal Scrutiny Committee ” established under the above mentioned 
Government Resolution, after consulting to the Director of Town Planning, Maharashtra State, Pune, is of 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२ / अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ ९ 


the opinion that the said Area should be deleted from “Agriculture Zone” and should be included in “Resi- 
dential Zone” in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 20 of the said Act, subject to 
follwing conditions :- 


(1) It will be binding for the applicant to pay requisite premium and to follow conditions laid down in the 
above said Government Resolutions. 


(2) It will be binding responsibility on the applicant owners to make available authorised approach road 
and to develop it as public road as stipulated in notarized consent of owners of Survey no. 225, dt. 16- 
09-2022 submitted by the applicant owners vide application dated 29-09-2022 so as to ensure autho 
rized approach road, of width not less than minimum required as per rule, passing through Survey no. 
225 & 231 from Nagpur-Katol National Highway to land under modification proposal. 


(3) It will be binding for the applicants to follow recommendations prescibed in letter issued by Senior 
Geologist, GS.D.A. regarding sufficient water availability so as to ensure sufficient water storage for 
the population to be settled on the land under modification proposal. 


(4) It willbe binding to keep additional 0.66 Ha.Amenity space in the layout of land in excess of 10% 
Amenity space as required by the provision of sanctioned Regional Plan of Nagpur Region. 


(5) Following Conditions to corelate sale of plot/flat with the development of basic amenities in layout 
mentioned in the affidavit, in the proforma ‘Schedule-C’ (Annexure of Govt. resolution dated 06-05- 
2015) submitted with the application dated 25-10-2021, shall be appliable. 


After final sanction of layout sale of 25% plot/flat will be permissible. 
After completion of approx 40% basic Amenities sale of 50% plot/flat will be permissible. 
After completion of approx 60% basic Amenities sale of 75% plot/flat will be permissible 
After completion of approx 80% basic Amenities sale of 90% plot/flat will be permissible 


Seete 


After completion of approx 100% basic Amenities —_ sale of 100% plot/flat will be permissible. 


Now therefore, under the power delegated by the Govt. in this regard, suggestions and/or objections 
with reasons are invited from General Public in accordance with Notice u/s 20 (8) of said Act in respect 
of proposed modification within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra 
Government Gazette; 


The suggestions and/or objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning, 
Nagpur Branch, Nagpur, Administrative Building No. 1, Second Floor, Civil Lines, Nagpur; 440001. Assis- 
tant Director of Town Planning, Nagpur Branch, Nagpur is dully authorized to hear the suggestions and/ or 
objections received within the stipulated period and to submit the report thereon. 


The Plan showing the proposed modification is kept open for inspection to the public during Office 
hours on all working days for a period of one month in the following offices :- 


(1) Collector, Nagpur. 
(2) Joint Director of Town Planning, Nagpur Division, Nagpur. 
(3) Assistant Director of Town Planning, Nagpur Branch, Nagpur. 


The Notice is also available on website www.maharashtra.gov.in and www.atp.maharashtra. gov.in. 


S. P. THUL, 
Nagpur : Member Secretary, 
Dated the 6" December 2022. Zone Change Committee, Nagpur 
And 


l/c. Joint Director of Town Planning, 
Nagpur Division, Nagpur. 


ना-एक-अ-३ (१७६५). 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२ / HUA २४-३०, शके १९४४ 


भाग १-अ(ना.वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. १५३. 
मुख्याधिकारी, नगर परिषद, यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रदेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २६ (१) अन्वये पुलगाव शहराच्या प्रारूप विकास 
योजनेचे प्रसिध्दीकरण 


सूचना 
क्र.नपपु-न. र. वि.-कावि-१०२४-२०२२ .-- 


ज्याअर्थी, पुलगाव नगर परिषदेने तिच्या आधिपत्याखालील क्षेत्राची (यापूढे “ उक्त क्षेत्र ” असे उल्लेखलेली ), महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगर रचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे निर्देशिलेली ) चे कलम २१ (२) चे अनुषंगाने कलम २३ (१) मधील तरतुदीनुसार 
दुसरी सुधारित प्रारुप विकास योजना पुलगाव (यापुढे “ उक्त प्रारुप विकास योजना ” असे उल्लेखलेली) तयार करण्याचा इरादा विशेष सभा ठराव 
क्र. ०५, दि. १७ फेब्रुवारी, २०२० अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र नागपूर विभागीय पुरवणी, भाग-१अ मध्ये दि. ०९ 
ते १५ जुलै, २०२० रोजी व शुध्दीपत्रक, दि. ३० जुलै ते ०५ ऑगस्ट,२०२० रोजी प्रसिध्द केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून पुलगाव नगर परिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना 
तयार करण्यासाठी सहायक संचालक, नगर रचना, वर्धा शाखा, वर्धा यांची “ नगर रचना अधिकारी ” म्हणून आदेश क्र. ३८२, दि. २३ ऑक्टोबर, 
२०२० अन्वये नेमणूक केली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार, नगर रवना अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगर रचना, वर्धा शाखा, वर्धा यांनी उक्त 
अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर, उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती उक्त 
नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये प्रसिध्द करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना/हरकती 
मागविण्याकरिता प्रसिध्द करण्यासाठी सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. १०१, दि. २८ नोव्हेंबर,२०२२ रोजी पारित केलेला आहे. 


त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना, विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना/हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द करीत आहे. सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कायालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ, खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत. 


१. मुख्याधिकारी, पुलगाव नगर परिषद कार्यालय, पुलगाव, जिल्हा वर्धा. 


२. सहायक संचालक, नगर रचना, वर्धा शाखा, वर्धा. 


उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना/हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, पुलगाव नगर परिषद यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणासह पाठवाव्यात सदरची सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगर परिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना/हरकती विचारात घेतल्या 
जातील. 


उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशीलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून पुलगाव नगर परिषद कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ 
शकतील. 


(अवच्य), 
पुलगाव मुख्याधिकारी, 
दिनांक १ डिसेंबर २०२२. नगर परिषद, पुलगाव. 


भाग १-अ(ना.वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. १५४. 
BY CHIEF OFFICER, MUNICIPAL COUNCIL 


Publication of Draft Development Plan of Pulgaon Municipal Council under Section 26(1) of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


NOTICE 
No. MCP-TP-1025-2022.— 


Whereas, the Pulgaon Municipal Council, (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority”) 
vide Resolution No. 05 date 17" February, 2020 had declared its intention to prepared a Draft 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १५-२१, २०२२ / अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ ११ 


Development Plan of Pulgaon (Second revise) (hereinafter referred to 85 the “said Draft Develooment 
Plan”) for the area under its jurisdiction, (hereinafter referred to as the “said area”)as per the provision of 
section 23 (7) read with section 21 (2) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as “ the said act” ) and notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette 
Nagpur, Division Supplement Part-1 A on dated 09 to 15 July, 2020 and Corrigendum dated 30 July to 05" 
August, 2020. 


And whereas, as per the provision in section 24 of the said Act, the Municipal Council vide Order No. 
382, dated 23 October, 2020 has appointed Assistant Director, Town Planning, Wardha Branch Wardha 
as Town “Planning Officer” to prepare the said Draft Development Plan for the said area. 


And whereas, the Town Planning Officer and Assistant Director, Town Planning, Wardha Branch, 
Wardha after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act, has prepared 
the said Draft Development Plan of the said area and has handed it over to the Planning Authority for 
publication/ under Section 26 (7) of th said Act; 


And whereas, the said Planning Authority has passed Resolution No. 101, Date 28" November 2022 
to publish the said Draft Development Plan under Section 26 (7) of the said Act, for inviting suggestions/ 
objections from the public; 


Therefore, Pulgaon Municipal Council hereby publishes the said Draft Development Plan along with 
the report under Section 26 (7) if the said act for inviting suggestions/objections from the public The copy 
of the said Draft Development Plan and report there of are kept open for inspection of the public at the 
following offices on all working days during office hours. 


1. The Chief Officer Pulgaon Municipal Council, Pulgaon. 
2. Assistant Diretor, Town Plannig, Wardha Branch, Wardha. 


The suggestions/objection if any, in writing from the public in this regard with reasons, shall be sub- 
mitted to the Chief Officer, Pulgaon Municipal, within the period of 30 days from the date of publication of 
the notice in Maharashtra Government Gazette. Suggestions/ojections received by the Municipal Council, 
within the period of 30 days from the date of publication fo this notice in Maharashtra Government Gazette 
shall only be considered. 


The copy of the said Draft Development Plan and particular shall be available to the public at reason- 
able price in the Office of the Pulgaon Municipal Council 


(ILLEGIBLE), 
Pulgaon : Chief Officer, 
Dated the 1* December 2022. Municipal Council, Pulgaon. 


भाग 4-31 (AT. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५५. 
प्रशासक, नगर परिषद, यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ अंतर्गत फेरबदल 
जाहीर सूचना 
क्रमांक-नपका-न. र. वि.-फे-३७-सर्व्हे २७७-२७७-२०२२ .--- 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्र. टी.पी.एस.-२४०६-३१२३-प्र. क्र.१३३-०७-नवि-९, दिनांक ४ नोव्हेंबर, 
२००८ अन्वये काटोल शहरासाठी विकास योजना मंजूर केली आहे व ती दिनांक १५ डिसेंबर, २००८ पासून अमलांत आली आहे. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२ / अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ 


ज्याअर्थी, नियोजन प्राधीकरणाने म्हणजे नगर परिषद काटोल ने मंजूर विकास योजनेतील पुढे दर्शविलेल्या तक्‍त्यामधील जागेच्या वापरात 
फेरबदल करण्याबाबत नगरपालिका प्रशासक यांनी ठरविलेले आहे. या बदलामुळे मंजूर झालेल्या विकास योजनेच्या स्वरूपात विशेष बदल होणार 


नाही. 


तक्ता 
अ. विकास आराखड्यानुसार विकास योजने प्रमाणे आराजी प्रस्तावित फेरबदल नगरपरिषद सभेचा 
क्र. मौजा काटोल आरक्षण ठराव क्रमांक व 
सर्व्हे क्रमांक दिनांक 
(१) (२) (३) (8) (4) (६) 
हे. आर 
१ २७७ कृषी प्रयोजनार्थ १ ४६ रहीवासी वापराकरीता प्रशासकीय ठराव क्रमांक 
१९९, दिनांक २५ नोव्हेंबर, 
२०२२ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित बदल दर्शविणारा नकाशा तयार करून तो नगर परिषेदच्या कार्यालयात कामाकाजाच्या वेळात सर्व जनतेस 
अवलोकनार्थ खुला ठेवला आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ३७ नुसार अशी “ जाहीर सूचना ” देण्यात येत आहे की, वरील 
बदलाबाबत जर कोणत्याही व्यक्तीला काही हरकत असेल अथवा सूचना करावयाची असेल तर त्यांनी लेखी स्वरूपात प्रशासक, नगर परिषद, काटोल 
यांचेकडे ही “ जाहीर सूचना ” “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” प्रसिध्द झाल्यापासून एक महिन्याच्या पेक्षा जास्त नाही या कालावधीत द्यावी. 


अशा सर्व सूचनांचा योग्य तो विचार वरील बदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यापूर्वी करण्यात येईल. 


धनंजय बोरीकर, 
काटोल : प्रशासक, 
दिनांक ०५ डिसेंबर २०२२. नगर परिषद, काटोल. 


भाग 9-31 (AT. fa. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. १५६. 
BY ADMINISTRATOR OF MUNICIPAL COUNCIL 
Minor Modification under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. 
PUBLIC NOTICE 
No. MCK-N.R.V.-D.P.-M-37-S.No.-277-277--2022.— 
Whereas, the Development Plan of Katol has been sanctioned by the Government of Maharashtra in 


Urban Development Department Vide it’s letter No. TPS-2406-3123-Case No. 133-07-UD-9, Dated 4" 
November, 2008 and it has came into force with effect from 15 December, 2008. 


Whereas, the Planning Authority /.e. Municipal Council, Katol has now decided to make change modi- 
fication in the aforesaid sanctioned Development Plan of Katol in respect of the purpose as per Municipal 
Resolution in following chart. This change will not change the character of the aforesaid sanctioned devel- 
opment Plan of Katol. 


CHART 
Sr. Mouza Reservation Area As Purposed for Sanction Authority 
No. Katol As per D.P. per D.P. Change Municipal Resolution 
Survey No. Modification & Date 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
H.A. 
1 277 Agriculture 146 Residential Administrator Reso- 
Zone Zone lution No. 199, 
Date 25" November 
2022. 


And whereas, the Plan Showing the proposed Modification is kept open in the Office of Municipal 
Council, Katol during Office hours for inspection of public. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर १५-२१, २०२२ / अग्रहायण २४-३०, शके १९४४ १३ 


Therefore, under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966, it's hereby 
notified that any person having any objection or suggestion regarding the proposed modification may 
communicate the same in writing to the Administrator, Municipal Council, Katol within a period of not more 
than one onth from the date of publication of this Notice in the Maharashtra Government Gazette. 


The objections shall be considered by the Planning Authority before submitting the proposal to the 
Government for sanction. 


DHANANJAY BORIKAR 
Katol : Administrator 


Dated the 5" December 2022. Municipal Council, Katol. 


भाग 9-31 (AT. वि. पु.) म. शा. रा., अ. क्र. १५७. 
प्रशासक, नगर परिषद, यांजकडून 
अधिसूचना 
क्रमांक-एमसीयू-वियो-१५६८-२०२२ .-- 


उमरेड शहराची सुधारीत अधिक वाढीव सिमा विकास योजना शासनाचे नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्रमांक-टीपीएस- 
२४९८-२८७-प्र.क्र.-२५-९८-नवि-९, दि. ८ जुलै, २००३ अन्वये अंशत: मंजूर झाली असून ती दिनांक २५ ऑगस्ट,२००३ पासून अमलात आली आहे 
व शासनाचे नगर विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्रमांक-टीपीएस-२४९८-२८७-प्र.क्र.-२५-९८-नवि-९, दि. १९ जुलै, २००५ ला 
वगळलेल्या भागाची विकास योजना मंजूर झालेली असून ती दि. ५ सप्टेंबर, २००५ पासून अंमलात आलेली आहे. 


उमरेड नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा, दि. ०५ डिसेंबर, २०२२ चा ठराव क्रमांक २० अन्वये ठरविल्याप्रमाणे उपरोक्त मंजूर विकास योजनेत 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ (१) अन्वये खाली दिलेल्या तपशिल प्रमाणे बदल प्रस्तावित केला आहे. 


अनुसूची 

अ. मौजा उमरेड ता. उमरेड ७/१२ प्रमाणे रेल्वेच्या प्रयोजनासाठी विकास योजनेतील फेरबदल झाल्यानंतर 

क्र. गट किंवासर्व्हे क्र. एकूण क्षेत्र फेरबदल अन्वये मंजूर उपयोग तक्ता क्र. ४ जागेवर 

आवश्यक क्षेत्र होणारा प्रस्तावित उपयोग 
(१) (२) (३) (४) (4) (६) 

हे. आर हे. आर 

१ मौजा उमरेड, ० ५६ ० १५९३ औद्योगिक वापर वाहतूक व दळणवळण 

त. उमरेड, (रेल्वे लाईन) 


सर्व्हे क. ४६१ 


उपरोक्त फेर बदल दर्शविणारा नकाशा व त्यासंबंधीची माहिती बाबतचा अहवाल उमरेड नगर परिषेदच्या कार्यालयात कामकाजाचे वेळेत 
अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे. 


त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम 30 (१) अन्वये असे उद्‌्घोषीत करण्यात येते की, सदर फेर 
बदलासंबंधी कोणाला काही हरकती अगर सुचना असतील त्यांनी अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून १ महिण्याचे आत 
प्रशासक, नगर परिषद उमरेड/मुख्याधिकारी नगर परिषद उमरेड यांचेकडे लेखी सादर कराव्यात. आवश्यक सुचना व हरकतीवर सदरहु फेर 
बदलाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यापुर्वी योग्य तो विचार केला जाईल. 


चंद्रभान खंडाईत, 
उमरेड : प्रशासक, 
दिनांक ०७ डिसेंबर २०२२. नगर परिषद, उमरेड 


ना.-एक-अ-४ (१७६५). 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक-अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १५-२१, २०२२ / HUA २४-३०, शके १९४४ 


भाग १-अ(ना.वि. पु.) म.शा. रा., अ. क्र. १५८. 
BY ADMINISTRATOR OF MUNICIPAL COUNCIL 
NOTIFICATION 


No.-MCU.-DP-1568--2022.— 


The Development Plan of Umred has already been partly sanction by the Government Urban 
Development Department- Vide Resolution No TPS-2498-287-Cr-25-98-UD-9, Dated 8" July 2003, with 
effect from 25th August 2003 and Vide Resolution No. TPS-2498-287-CR-25-98-UD-9, Dated 9 " July 2005 
Excluded part development Plan which came in force with effect from 5" September 2005. 


The Municipal Council, Umred has proposed to make modification under Maharashtra Regional and 
Town Planning Act 1966 Clause 37 (1)in the aforesaid final Development Plan vide its Administrator Com- 
mittee resolution No. 20, Dated 05 " December 2022 as below. 


SCHEDULE 
Sr. Mouza TotalArea LandArearequired Present use as Propose use on the 
No. Umred, Tah. As per 7/12 by Maharail per Development area mention in column 
Umred Infrastructure Co. Plan No.(4 ) after 
Survey No. Ltd. Nagpur to be modification propose 
Modified under 
Section 37. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
H.A. H.A. 
1 Mauza 0.56 0.1593 Industrial Transport & 
Umred, Use Communication 
Tah. Umred (Railway Line) 


Sr. No. 461 


The Plan and reports containing the description of the above minor modification can be seen in the 
Office of the municipal council during the Office hours. 


Now in pursuance of Section 37 (7) of Maharastra Regional and Town Planning Act, 1966 it is hereby 
notified that any person having any suggestion or objection to the proposed modification as details above 
shall communuicate the same in writing to the undersigned within one month from the date on which this 
notification Publish in the Official Gazette. 


The objection or suggestion if any received within theabove mentioned period of one month will be 
considered by the council while submitting the proposed modification to the Government for sanction. 


CHANDRABHAN KHANDAIT, 
Umred : Administrator, 


Dated the 7" December 2022. Municipal Council, Umred. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY 
AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


